राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र 
कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत मोर्शी, 
जिल्हा अमरावती येथे फॉस्फेट रिच ऑंगेनिक 
मॅन्युअर (WA) या जैविक खताच्या उत्पादन 
प्रकल्पास सन २०१९-२०मध्ये अनुदान देणे 
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: कृवियो-१२१९/प्र.क्र.२९८/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :- ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: कृवियो-१२१९/ प्र.क्र. २९८/ १७-अे, दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय शुद्धीपत्रक-: 


संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या कृषी व पदुम विभागाच्या दि .०६०९.२०१.९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पहिल्या 
परिच्छेदातील "यापैकी ७५ टक्के अनुदान रु. ४९७ कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे” 


या वाक्‍्याऐवजी 


"यापैकी ७५ टक्के अनुदान रु. ४.९७ कोटी (अक्षरी रुपये चार कोटी सत्यान्नव लक्ष मात्र) राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे” असे वाचावे . 


२. सदर शुध्दीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०९०९१७३१११७००१ असा आहे .हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prakash Rawoo Ona oncom rr een 
Kadam = 


(WHIT. कदम ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 
१) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५) आयुक्त (कृषी) , कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ w 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, मंबई. 
महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपुर 
सहसचिव ( निवगुनि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

उपसचिव ( राकृवियो), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

qo) अवर सचिव, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कक्ष, मंत्रालय,मुंबई 

११) निवड नस्ती (१७ ओ) 


Nn SO 


vo 


